परभणी जिल्ह्यातील पालम तालुक्‍यातील व नांदेड 
जिल्ह्यातील लोहा, कंधार, नायगांव, बिलोली 
तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते राज्यमार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.८५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-३० नोव्हेंबर, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 
जा. क्र.मु.अ. नां./प्र.आ./९२८, दि. १४/०३/२०२२. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये परभणी 
जिल्ह्यातील पालम तालुक्‍यातील व नांदेड जिल्ह्यातील लोहा, कंधार, नायगांव व बिळोली तालुक्‍यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ तसेच रस्त्याचा एकुण होणारा वापर विचारात घेता सदर रस्ते राज्यमार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन परभणी 
जिल्ह्यातील पालम तालुक्‍यातील व नांदेड जिल्ह्यातील लोहा, कंधार, नायगांव व बिलोली तालुक्यातील खालील 
प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते, राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावया | नंतरचा क्रमांक/ 
क्रमांक लांबी ची एकूण नामाभिधान 
लांबी 
| . _।रा.मा.२४९ पासून राजूरा | प्रमुख जिल्हा | 0/00 ते ८/०० ९९.२०० | राज्यमार्ग -४४८ 
पारवा पेनूर शहोवडी सोनखेड । मार्ग-१६ (जि. ८.०० कि.मी. कि.मी. 
टेळकी डोलारा धनज बु. | परभणी) 
बरबडा Pst gid | प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते ९१/२०० 
बेळकोणी दौर नागणी ते । मार्ग-८५ (जि. ।९१.२०० कि.मी. 
तेलंगणा राज्य सिमा रस्ता. नांदेड) 
रा.मा.५५ वी ११.०० कि.मी., प्रजिमा-६१ 
ची०.५०० कि.मी.रा.मा.-२६१ ची ०.७०० 
कि.मी.,प्र.रा.मा.-६ ची ०.५०० कि.मी. व 
रा.मा.-२६१ ची ०.५०० कि.मी. ची अशी 
एकूण १३.०० कि.मी. ओव्हरलॅप लांबी 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.८५/नियोजन-२ 


२. | रा.मा.२३५ पासून लव्हराळ | प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते ८४/२०० ८४.२०० | राज्यमार्ग -४४९ 
रिसनगांव लोहा smal ।मार्ग-५२ (जि. । ८४.२०० कि.मी. कि.मी. 
पानभोसी पांगरा दहिकळंबा | नांदेड) 


रा.म.मा.१६१ अ रा.मा.२६१ प्रजिमा र हा लोहा व नायगांव 
सोमठाण राणसुगांव कुंटुंर | तालुक्‍यातून जातो. लोहा तालुक्‍यातील 
हुस्सा राहेर ते रा.मा.२५१ | gaye ची  ०/० ते 
पर्यंत रस्ता. ५५/७००--५५.७०० कि.मी. व नायगांव 
तालुक्यातील ५५/७०० ते 
८४/२००--२८.५०० कि.मी. अश्शी एकूण 
८४.२०० कि.मी. प्रजिमा-५२ ची लांबी 
राज्यमार्ग म्हणून SUA करण्यात येत 
आहे. 

रा.म.मा.-२५१ ची १.२०० कि.मी. व 
रा.म.मा.-५० ची ०.७०० कि.मी.अशी 
एकूण १.९०० कि.मी. ओव्हरलॅप लांबी. 


एकूण १८३.४०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील परभणी व नांदेड जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १८३.४०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२७२८.८५० + १८३.४००) म्हणजेच २९१२.२५० 
कि.मी. इतकी व नांदेड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १७५.४०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (३०७१.०७० - १७४.४००) म्हणजेच २८९६.९७० कि.मी. इतकी होईल. 
परभणी जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८.०० कि.मी. ने घट होवून (१३४२.०२८- 
८.००) म्हणजेच १३३४.२८० इतकी होईल. 
हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०१०६१५३५३८३६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KACHARE ais ee 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,नांदेड. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.८५/नियोजन-२ 


) जिल्हाधिकारी, परभणी. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी. 

७ अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते 
सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा 
अहवाल झासनास सादर करावा.) 

८) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ares 

९) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

११) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

१२) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


